कारागृह विभागात स्वीय सहाय्यक/ 
प्रशासन अधिकारी/रचना व कार्यपध्दती 
अधिकारी, राजपत्रित (गट-ब) यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या सन २०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : जेएलई-०४१८/प्र.क्र.११७/तुरुंग-१ 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


दुसरा मजला, मंत्रालय - ४०० ०३२. 


दिनांक : ३१ मे, २०१८. 


वाचा : अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ 


शासन निर्णय : 


यांचे पत्र क्रमांक : आस्था/प्र.अ./सर्वसा/बदली/३५८० व ३५८१/२०१८/कक्ष-१(३), 
दि.१२.०४.२०१८. 


स्वीय सहाय्यक / प्रशासन अधिकारी / रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, राजपत्रित (गट-ब) 


या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या बाबत नागरी सेवा मंडळाची शिफारस विचारात घेवून, 
महाराष्ट्र शासकिय कर्मचाऱ्यांचे बदल्याचे विनियमन आणि शासकिय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या नियम ४ (३), ४(४) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 


प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खाळील तक्त्यातील अधिकार्‍यांच्या स्तंभ ४ मध्ये दर्शाविल्याप्रमाणे 
प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम | सध्याच्या पदस्थापनाचे बदलीने पदस्थापनेचे 
ठिकाण ठिकाण 
शिश २ ३ 8 

ae श्री.दिलीप श्रावण मोरे, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह । अमरावती मध्यवर्ती 
प्रशासन अधिकारी कारागृह 

२ | श्री.रविद्र वसंतराव कोष्टी, । तळोजा मध्यवर्ती कारागृह । नाशिकरोड मध्यवर्ती 
प्रशासन अधिकारी कारागृह 

३ श्री.नितीन कृष्णा मेमन, गडचिरोली जिल्हा कारागृह | का.उ.म.नि., द.वि. 
प्रशासन अधिकारी भायखळा, मुंबई-८ 

४ | श्री.विनोद भारत गेडेवार, । नंदूरबार जिल्हा कारागृह । तळोजा मध्यवर्ती कारागृह 
प्रशासन अधिकारी 

५ | श्री.अनिल दत्तात्रयवाघ, | दौ.जा.तु.अ.प्र.म.वि., स्वीय सहाय्यक, 
प्रशासन अधिकारी येरवडा, पुणे-६ अ.पो.म.सं. व का.म.नि. पुणे 


(विनंती बदली) 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-०४१८/प्र.क्र.११७/तुरुंग-१ 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येत असून, उक्त अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
होण्याकरीता संबंधीत कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्त करावे तसेच, संबंधीत स्वीय सहाय्यक / 
प्रशासन अधिकारी / रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, राजपत्रित (गट-ब) यांनी बदलीच्या ठिकाणी 
तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू झाल्यानंतर अनुपालन अहवाल संबंधित कारागृह उपमहानिरीक्षकांमार्फत 
शासनास न चुकता सादर करावा. 

Be सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०१११२४५४७०२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Saguna G Thengil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
aguna G ५५५०८५० 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d46fe3bd37ed57f0bdb52fb3a02 


+ 9adc135025943cb93cc90de6ceb564ced5 
hengi seen 


(स.ग.ठेंगिल) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव. 

मा.राज्यमंत्री (गृह/शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, 

पोलीस महासंचालक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे-१. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, पुर्वविभाग/पश्चिम विभाग/मध्य विभाग/दक्षिण विभाग 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/नाशिक/पनवेल/पुणे/मुंबई 

संबंधीत स्वीय सहाय्यक / प्रशासन अधिकारी / रचना व कार्यपध्दती अधिकारी, राजपत्रित 
(गट-ब) (मार्फत : अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ 

१०) निवडनस्ती. 


AD 


AN 


५..- «eae YF WLS i ae ISIS lh WS lh Tarlo 


ल 
wes 


£33) 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


